महाराष्ट्र राज्य हिंदी, सिंधी, गुजराती साहित्य 
अकादमी, मुंबई यांच्या आस्थापनेवर 
बाहयस्रोताद्वारे सेवा उपलब्ध करून घेण्यासाठी 
येणाऱ्या खर्चास मंजूरी देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग 
शासन निर्णय क्र.संकीर्ण ८२२३/प्र.क्र.२५/सां.का.४ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक : २९ नोव्हेंबर, २०२३ 


वाचा:-१) शासन निर्णय पर्यटन व सांस्कृतिक विभाग क्र.संकीर्ण ८२२०/प्र.क्र.२६/सां.का.४, 
दिनांक ७ एप्रिल, २०२२ 
२) शासन निर्णय पर्यटन व सांस्कृतिक विभाग क्र.संकीर्ण ८२२२३/प्र.क्र.२५/सां.का.४, 
दिनांक २५ जुले, २०२३ 
3) वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्र.पदनि २०१३/प्र.क्र.११२/१३/वित्तीय सुधारणा-१ 
४) सहसंचालक, महाराष्ट्र राज्य हिंदी, सिंधी, गुजराती साहित्य अकादमी, मुंबई 
यांचे पत्र क्र. मराहिंसिंगुसाअ/आस्था/१७०८-१७०९/२०२३, 
दिनांक १९ ऑक्टोबर, २०२३ 


प्रस्तावना:- 


उपर्निर्दिष्ट क्र. १ येथील शासन निर्णयान्वये महाराष्ट्र राज्य हिंदी, सिंधी, 
गुजराती साहित्य अकादमी, मुंबई यांच्या आस्थापनेवरील ८ पदांच्या बाह्यस्रोतामार्फत 
दिनांक १ मार्च २०२२ ते ३१ जानेवारी २०२३ या ११ महिन्याच्या कालावधीकरीता उपलब्ध 
करुन घेण्यास मान्यता देण्यात आली होती. उपर्निदिष्ट क्र. ३ येथील शासन परिपत्रकास 
अधिन राहून उपर्निरदिष्ट क्र. ४ येथील पत्रान्वये सदर Teel पुरवठादार संस्थेस दोन 
महिन्यांची मुदतवाढ देण्याचे प्रस्तावित करण्यात आले आहे. त्यास अनुसरुन महाराष्ट्र 
राज्य हिंदी, सिंधी, गुजराती साहित्य अकादमी, मुंबई मधील Teal कर्मचाऱ्यांच्या सेवा 
उपलब्ध करुन घेण्यास मुदतवाढ देण्याची व त्यावरील होणाऱ्या खर्चास मान्यता देण्याची 
बाब झासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय:- 

महाराष्ट्र राज्य हिंदी, सिंधी, गुजराती साहित्य अकादमी, मुंबई यांच्या 
आस्थापनेवरील खालील तपज्ञीलात नमूद केल्यानुसार एकूण ०७ पदांच्या सेवा दिनांक ०१ 
नोव्हेंबर, २०२३ ते ३१ डिसेंबर, २०२३ या ०२ महिन्याच्या काळावधीकरिता पात्र निविदा 
धारक मे. नित्यर्थ फॅसिलीटी मॅनेजमेंट अँन्ड सर्व्हिसेस, जि. नाशिक या संस्थेकडून 
बाह्यस्रोत पध्दतीने उपलब्ध करुन घेण्यास व त्यावरील होणारा रुपये ४,०७,३३६/- (अक्षरी 
रु. चार लाख सात हजार तीनशे छत्तीस फक्त) इतक्या खर्चाच्या रकमेस या शासन 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण ८२२३/प्र.क्र.२५/सां.का.४ 


निर्णयान्वये मंजूरी देण्यात येत आहे. सदर पदांच्या सेवा बाह्यस्रोताद्वारे उपलब्ध करून 
घेण्यासाठी येणाऱ्या खर्चाचा तपशिल खालीलप्रमाणे :- 


(दि. ०१ नोव्हेंबर, २०२३ ते दि. ३१ डिसेंबर, २०२३ ) 


a.| पद मासिक | पदांची । एकूण वेतन | एकूण वेतन | GST १८% एकूण 

क्र वेतन । संख्या | (१महिने) (२ महिने) 

iW टिपणी 30,000/-| ३ ९०,०००/- | 9,€0,000/- | ३२,४००/- | २,१२,४००/- 
सहायक 

२ | लिपिक- | 23,400/-} २ ४७,०००/- ९४,०००/- | १६,९२०/- | १,१०,९२०/- 
टंकळेखक 

3 | शिपाई १७,८००/- | २ ३५,६००/- (99,200/-] १२,८१६/- ८४,०१६/- 

09,300/-| © | १,७२,६००/- | ३,४५,२००/- | _ &2,938/- | 8,00,338/- 
2. सदरील खर्च संबंधित मुख्य HRM क्र. २२०५, कला व संस्कृती (00) 


१०२, कला व संस्कृती प्रचालन, (०८) (09) हिंदी अकादमीची आस्थापना - (२२०५ १६८८), 
(०९) (09) सिंधी अकादमीची आस्थापना - (२२०५ १६९७), (१२) (०१) गुजराती अकादमीची 
आस्थापना (२२०५ १७२१) “१० कंत्राटी सेवा” या लेखा उद्दिष्टाखाली संबधित साहित्य 
अकादमीकरीता सन २०२३-२४ या वित्तीय वर्षाकरीता उपलब्ध असलेल्या तरतूदीतून 
भागविण्यात यावा. 


३. याकरीता सहसंचालक, महाराष्ट्र राज्य हिंदी, सिंधी, गुजराती साहित्य 
अकादमी, मुंबई यांना नियंत्रण अधिकारी तसेच आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून 
घोषित करण्यात येत आहे. 


8. सदर पात्र निविदा धारकाने उपरोक्‍त नमूद तपशिलाप्रमाणे रक्‍कमांचे प्रदान 
संबंधितांना केली आहे तसेच त्यातून सर्व वैधानिक कपाती (उदा. कर्मचारी भविष्य निर्वाह 
निधी, कर्मचारी राज्य विमा, व्यवसाय कर, आयकर, महाराष्ट्र कामगार कल्याण निधी इ.) 
केल्या आहेत हे तपासण्याची तसेच यासबंधी वित्त विभागाने वेळोवेळी निर्गमित केलेल्या 
निधी वितरणाबाबतच्या मार्गदर्शक सूचनांचे काटेकोरपणे पालन करण्याची जबाबदारी 
सहसंचालक, महाराष्ट्र राज्य हिदी, सिंधी, गुजराती साहित्य अकादमी, मुंबई यांची राहील. 
तसेच Taal कर्मचाऱ्यांना पुरवठादारामार्फत प्राप्त होणारे यथायोग्य वेतन दरमहा मिळत 
असल्याची खातरजमा करण्याची जबाबदारी सहसंचालक, महाराष्ट्र राज्य हिंदी, रिधी, 
गुजराती साहित्य अकादमी, मुंबई यांची राहील. 


प्‌. सदर प्रकरणी वित्त विभागाच्या शासन निर्णय क्र. अर्थसं-२०२३/ प्र.क्र.४०/ 
अर्थ-३, दिनांक १२ एप्रिल, २०२३ मधील सर्व परिच्छेद व परिशिष्टातील अटींनुसार 
कार्यवाही करण्याची जबाबदारी कार्यकारी संपादक तथा सचिव, दर्शनिका विभाग यांची 
राहील. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण ८२२३/प्र.क्र.२५/सां.का.४ 


&. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या 


संकेत स्थळावर उपलब्ध करण्यात येत असून त्याचा सांकेतांक क्रमांक 
२०२३११२९११२२५९०१२३ असा आहे. हा aleat डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित केलेला 


आहे. 


प्रत, 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेझानुसार व नावाने, 


Digitally signed by ANIROODHA SURYAKANT DESHPANDE 
A N | R O O D H A DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=TOURISM 
AND CULTURAL AFFAIRS DEPARTMENT, 
2.5.4.20=d34fa92fd12dd57b9647dbd172129b5cOeb8b1cd7ff44 
S U RYA KA NT 2b98831311214458302, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
serialNumber=0D09B1312327B281B742D56CD04EE1899269D4 
FAAF88991AC3364BDCC437CF37, cn=ANIROODHA 
D E S H PA N D E SURYAKANT DESHPANDE 
Date: 2023.11.29 16:41:11 +05'30' 
अनिरुध्द - देडापांडे 
(अनिरुध्द सु. ) 


कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


. मा. मंत्री, सांस्कृतिक कार्य यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई Yoo ०३२ 


प्रधान सचिव (सांस्कृतिक कार्य), पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग यांचे स्वीय 
सहायक, मंत्रालय, मुंबई 


. उप सचिव (सांस्कृतिक कार्य), पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग यांचे स्वीय 


सहायक, मंत्रालय, मुंबई 
सहसंचालक, महाराष्ट्र राज्य हिंदी, सिंधी, गुजराती साहित्य अकादमी मुंबई, 


. अधिदान व लेखाअधिकारी, मुंबई, 

. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई, 

. महालेखापाल (लेखा परीक्षा) -१ महाराष्ट्र, मुंबई 

. महालेखापाल (लेखा परीक्षा) - २ महाराष्ट्र, नागपूर 
९. 


महालेखापाल (लेखा अनुज्ञेयता) -१ महाराष्ट्र, मुंबई 


१०.महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) -२ महाराष्ट्र, नागपूर 
११.कार्यासन अधिकारी, अर्थसंकल्प शाखा, पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग 
१२.निवड नस्ती, सां.का.४ 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


